उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळास निधी 
उपलब्ध करून देण्याबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : विमंका-२०१९/प्र.क्र.२२/का-१४१६ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २६ एप्रिल, २०१९ 


शासन आदेशा : 


उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळास दिनांक १ एप्रिल, २०१९ ते दि. ३१ जुले, २०१९ या 
कालावधीकरिता उपलब्ध निधीच्या प्रमाणात पुढीलप्रमाणे विवरणपत्रात उद्दिष्टांकरिता निधी 
अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण प्रणाली (BEAMS) वर उपलब्ध करून देण्यात येत 


आहे- 
(रू. हजारात) 
अ.क्र उद्दिष्ट वितरित करावयाचा 
निधी 

La. | ०१.वेतन २७५९.०० 
२. ।०३-अतिकालीक भत्ता २०.०० 
३. ।०६-दूरध्वनी ४०.०० 
४. ।११- देशांतर्गत प्रवास खर्च ८४.०० 
५. ।१३-कार्यालयीन खर्च ४१२.०० 
६. ।१७-संगणक ३०.०० 

एकूण ३३४५.०० 


२. उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळास उपलब्ध करून देण्यात आलेला निधी “मागणी क्र. ओ-७, ३४५१- 
सचिवालय आर्थिक सेवा, (०३) वैधानिक विकास मंडळे, (०३)(०१) वैधानिक विकास मंडळे (अनिवार्य) (भारित) 
(३४५१ ०४४९)” या लेखाशिर्षाखाली सन २०१९-२०२० मध्ये उपलब्ध तरतुदीतून खर्ची टाकण्यात यावा. 

Pe हा शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०४२६१५१७१८३५१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
VIDYA ११५१7१५. 


68९3223001, postalCode=400032, street-=MANTRALAYA,MUMBAI, 


serialNumber=a94ef1b63 1f4673b829ac9adbebSb0ddabd086a7544e3fdf4 
7cd7a011ff7ea40, ou=PLANNING DEPT, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, cn=VIDYA RAMAPPA HAMPAYYA. 

Date: 2019.04.26 17:21:15 +05'30' 


(विद्या हम्पय्या) 
झासनाचे उप सचिव 


प्रति, 
सदस्य सचिव, उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ, मुंबई. 
प्रत माहिती व आवश्‍यक त्या कार्यवाहीस्तव : 
१. महालेखापाल (9/2), लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई/नागपूर. 
२. महालेखापाल (१/२), लेखा परीक्षा, मुंबई/नागपूर. 
३. निवड नस्ती, का.१४१६, नियोजन विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 


